हवाईरज्जूमार्ग सल्लागार समितीच्या 
अध्यक्षपदी मुख्य अभियंता यांची 
नेमणूक करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - रोपवे -२०२२/प्र.क्र.४९/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३.०२.२०२२ 


संदर्भ- १) Bombay Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended on १९७०) 
2) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२ ०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१, 
दि. ३ नोव्हेंबर,२०२१ 


प्रस्तावना :- 


१.  हृवाईरज्जूमार्ग हा विषय हाताळताना मुंबई हवाईरज्जूमार्ग अधिनियम १९५५ मधील (Bombay 
Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended on १९७०)) नमूद नियमांप्रमाणे रज्जूमार्गाबाबत कार्यवाही 
करण्यात येते. 

२. मंत्रालयीन स्तरावरून हवाईरज्जूमार्गाचे काम सुरळीत पार पाडण्यासाठी हवाईरज्जूमार्ग 
मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून सदर मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे होती - 


अ.क्र अधिकारी पद 
fees | मुख्य अभियंता तथा सहसचिव, सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां.वि. मुंबई तज्ञ सदस्य 
३ | अधीक्षक अभियंता (पूल), संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई तज्ञ सदस्य 
४ | अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (विद्युत) मंडळ, मुंबई सदस्य सचिव 
५. । संबंधीत प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता विशेष निमंत्रित 
६ | उपसचिव (रस्ते), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई शासनाचे प्रतिनिधी 


३. तथापि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१, 
दि. ३ नोव्हेंबर,२०२१ अन्वये उपरोक्‍त तक्‍्त्यामधील अ.क्र. १ अन्वये नमूद मुख्य अभियंता तथा सहसचिव, 
हे पद स्थलांतरीत करून मुख्य अभियंता तथा सहसचिव या पदाचे नामाभिधान मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड असे करण्यात आल्यामुळे आता हवाईरज्जूमार्गासाठी 
मंत्रालयीन स्तरावरून मुख्य अभियंता तथा सहसचिव (अध्यक्ष, हवाईरज्जूमार्ग सल्लागार समिती) या पदाचे 


कामकाज पाहणेसाठी अध्यक्षांची नेमणूक करणेची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
8. प्रस्तुत प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, Bombay Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended 
on 9890) मधील चॅप्टर २ (ADVISORY BOARD AND ESTABLISHMENT) मधील कलम 3(2) च्या अनुषंगाने 


हवाईरज्जूमार्गासाठी मंत्रालयीन स्तरावरून मुख्य अभियंता तथा सहसचिव (अध्यक्ष, हवाईरज्जूमार्ग 


शासन निर्णय क्रमांकः रोपवे -२०२२/प्र.क्र.४९/रस्ते-५ 
सल्लागार समिती) या पदाचे कामकाज पाहणेसाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई यांची हवाईरज्जूमार्ग सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष पदी नेमणूक करून खालीलप्रमाणे हवाईरज्जूमार्ग 


सल्लागार समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्थापना स्थापन करण्यात येत आहे- 


अ.क्र अधिकारी पद 

| | मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, मुंबई अध्यक्ष 

२ | मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां.वि. मुंबई तज्ञ सदस्य 

३ | अधीक्षक अभियंता (पूल), संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई तज्ञ सदस्य 

४ | अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (विद्युत) मंडळ, मुंबई सदस्य सचिव 

५. | संबंधीत प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता विशेष निमंत्रित 

६ | उपसचिव (रस्ते), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई शासनाचे प्रतिनिधी 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२२३१२४०१८७९१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Padmakar Pritham 


ol 
De 
2 


Lahane री 
(पद्माकर लहाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
२. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.वि., कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नांदेड/अमरावती/नाशिक 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां.वि. मुंबई 
४. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई 


५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (विद्युत) मंडळ, पुणे 
६. उपसचिव (रस्ते), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती (रस्ते-५) कार्यासन सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


